Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक २ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१ ९ / पौष २०-२६ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-६ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- (भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


१-१० 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३. 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.- अ.का.- कावि-२८०-२०१८ . – 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसुचना महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र . ७७/ अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 
अ .- एक-१ ( १८ ९ ४ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १०-१६ , २०१९ /पौष २०-२६ , शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथचा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत . ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० 
च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित 
करण्यात येत आहे. 


आणि 

म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१७-१८ , 
गावाचे नांव मोळविहीर , ता . वरुड , जि . अमरावती . 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . 


आर 


१ 


४३/३ 


० ११ 


२ 


००६ 


४३/ २/ १ पै 
४३/ २/ २ पै 


३ 


० ०४ 


एकूण .. 


० २१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 


३३ 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
वरुड तालुक्यातील पंढरी मध्यम प्रकल्पाअंतर्गत मोळविहीर ते खापरखेडा पर्यायी रस्त्याकरीता 
ता . वरूड , जि . अमरावतीचे बांधकामाकरीता . 
गावक -यांना मोळविहीर ते खापरखेडा वहीवाटीचा मार्ग उपलब्ध होवून वाहतुकीची सोय होवून 
नागरीकांना या पायाभूत सुविधेमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होवून आर्थिक विकास होईल . 


समाजाला मिळणारे लाभ : 
( आर्थिक , रोजगार , 

पायाभूत 
सुविधा , सोयीयुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . 


सबब माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन : 
करण्यास भाग पाडणारी 
कारणे 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ , दिनांक १३-०३-२०१५ उक्त अधिनियमाचे प्रकरण II व III मधील तरतुदी लागू करण्यापासून 
सूट प्राप्त . 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 

आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : निरंक 
नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसूचनेचा तपशील 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी, यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ . 


अजय लहाने , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३. 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- अका - कावी-११०५-२०१८ . 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ६०१ दिनांक ०५-०७-२०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी १०-१६, २०१९/ पौष २०-२६ , शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यानी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कोहळ लघु पाटबंधारे योजना प्रकल्पाच्या धरणाचे 
बांधकामासाठी म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले आहे . 

म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदूर रेल्वे, यांना पदनिर्देशित करीत आहे ; 

अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव शिवणी , ता . नांदगाव खंडेश्वर , जि . अमरावती. 


अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


पोट खराब क्षेत्र 


एकूण 

क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


. 


आर 


हे . आर 


१ 


३४ 


००६ 


O 


० ०६ 


२ 


० २० 


० २० 


३३ पैकी 
३३ पैकी 


३ 


० १२ 


0 


० १२ 


४ 


३ ९ / १ 


०३३ 


O 


० ३३ 


५ 


४४/१ 


०० ९ 


००९ 


६ 


४४/२ 


० २८ 


० २८ 


७ 


४५ 


० ३५ 


O 


०३५ 


८ 


४८ 


०३१ 


०३१ 


. 


९ 


५० पैकी 


० ०२ 


O 


१० 


५१/१ 


० २० 


O 


० २० 


११ 


५१/ १ अ 


० २० 


O 


० २० 


१२ 


५२/१ 


०१५ 


0 


० १५ 


१३ 


० ५१ 


O 


० ५१ 


१४ 


५२/२ पैकी 
५२/२ पैकी 
७४/१ पैकी 


०३३ 


0 


०३३ 


१५ 


० ३४ 


O 


०३४ 


१६ 


७४/१ पैकी 


० २३ 


० २३ 


१७ 


६३ 


०६६ 


O 


०६६ 


१८ 


६५ 


०६२ 


O 


०६२ 


१ ९ 


६६/१ 


०६५ 


O 


०६५ 


२० 


५४ 


० ४५ 


O 


०४५ 


२१ 


७३/१ 


० १० 


O 


० १० 


२२ 


७३/२ पैकी 


० २८ 


O 


० २८ 


२३ 


७५/१ 


० १४ 


० 


० १४ 


२४ 


७५/२ 


०० ९ 


0 ० ९ 


२५ 


० ०६ 


७५/३ पैकी 
७५/३ पैकी 


००० 


० ०६ 


२६ 


० ०६ 


००६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 


५ 


अनुसूची-एक - चालू 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


२७ 


७५/३ पैकी 


० ११ 


O 


० ११ 


२८ 


७५/४ 


० ८६ 


0 


० ८६ 


२ ९ 


७२/२ 


० १३ 


O 


० १३ 


३० 


७२/३ 


० १६ 


O 


० १६ 


३१ 


७२/५ 


० १३ 


० १३ 


३२ 


७१ / १ अ 


० १३ 


O 


० १३ 


३३ 


७१/४ पैकी 


० ३१ 


O 


०३१ 


३४ 


१ 


० २५ 


O 


० २५ 


३५ 


२/१ 


० २३ 


0 


० २३ 


३६ 


२/२ 


०४८ 


O 


० ४८ 


३७ 


९ ५ / २ 


० ०६ 


० ०६ 


३८ 


९ ५ / १ 


0 १८ 


००० 


० १८ 


३ ९ 


३ 


० ४१ 


० ४१ 


४० 


४/१ 


० ३८ 


O 


०३८ 


४१ 


१४ 


० १ ९ 


O 


० १ ९ 


४२ 


५/२ 


०३० 


O 


० ३० 


४३ 


१३/२ 


० ०४ 


O 


० ०४ 


४४ 


१३/१ 


० १८ 


O 


० १८ 


४५ 


५/१ ई 


० १३ 


O 


० १३ 


४६ 


६ 


० ०५ 


O 


० ०५ 


४७ 


५ / १ क 


० ०४ 


० 


० ०४ 


४८ 


५/१ 


0 ०५ 


O 


० ०५ 


४ ९ 


५/ १ अ 


००६ 


O 


० ०६ 


५० 


५ / १ ब 


० ०६ 


O 


० ०६ 


५१ 


८१/१ 


० १६ 


O 


० १६ 


५२ 


८०/१ 


०३५ 


O 


० ३५ 


५३ 


८१/२ व ८१/३ 


०३१ 


O 


०३१ 


५४ 


८०/२ 


० ४५ 


O 


० ४५ 


५५ 


८०/३ 


० ०२ 


O 


O 


५६ 


००७ 


O 


o ole 


८५/ ३ अ 
८१/ १ अ , ८१ / १ ब 


५७ 


० ० ९ 


O 


० ० ९ 


५८ 


७८ / १ अ , ७८ / २ ब 


० ३० 


O 


०३० 


५ ९ 


७८ / २ क , ७८/३ 


० ४३ 


० ४३ 


६० 


४६ 


० १७ 


००० 


० १७ 


६१ 


८५/ ३ ब 


०३० 


० ३० 


६२ 


४७ 


० ९ २ 


O 


० ९ २ 


एकूण 


१५३२ 


एकूण . . 


१५३२ 


अ.- एक -२ (१८ ९ ४). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी १०-१६, २०१९/ पौष २०-२६ , शके १९ ४० 


प्रकल्पाचे नाव : 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
कोहळ ल.पा.योजना प्रकल्प 
कोहळ ल. पा . योजना मुख्य कालव्याचेबांधकामासाठी 
या प्रकल्पाअंतर्गत १२२० हे. आर शेतजमिनीचेसिंचन क्षेत्र वाढवून लाभार्थ्यांचे उत्पादन वाढविणे व 
समाजाला आर्थिक उन्नती, रोजगार ई. सामाजिक फायदे मिळणार आहेत . त्यामुळे सामाजिक हित 
जपल्या जाणार आहे. 


.. 


समाजाला मिळणारे लाभ : 


अनुसूची-तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव शिवणी , तालुका नांदगाव खंडेश्वर , जिल्हा अमरावती. 
अ . क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . 


आर 


१ 


निरंक 


निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


अमरावती : 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ . 


ओमप्रकाश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ. क्र . १४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३. 

क्रमांक - कावि - भूसंपादन -मं.अ - १८४७-२०१८ . – 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसुचना महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र.क्र .७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड-ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 


७ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० 
च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल 
घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी,सिंदखेडराजा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-२०१३-१४ , 
गांव - खल्याळ गव्हाण , तालुका - देऊळगावराजा, 

-देऊळगावराजा, जिल्हा-बुलढाणा. 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२७२ 


० ०६ 


२ 


२७३ 


० १५ 


एकूण . 


० २१ 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :-खडकपुर्णा प्रकल्प , देऊळगावराजा . 

प्रकल्प कार्याचेवर्णन :-खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या अतिरिक्त बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे खल्याळ गव्हाण , ता. देऊळगावराजा, जि . बुलडाणा येथील 
खाजगी जमिनीचा अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव ०.२१ हे . आर 

समाजाला मिळणारे लाभ : -या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. 
त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध 
होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी १०-१६, २०१९/ पौष २०-२६ , शके १९ ४० 


अनुसूची - तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून 
दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदर क्षेत्र प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादीत होत असून त्यास शेतक- यांची संमती आहे. यामध्ये 
कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश : -नवीन भूसंपादन कायदा २०१३, कलम (६) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे. 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम : -या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधद्यांना 
पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक -यांची संमती आहे . तसेच सदरचा 
प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे . सदर क्षेत्रामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब, प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील :-निरंक . 

टीप -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी, सिंदखेडराजा , ता . सिंदखेडराजा, जि . बुलडाणा या कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता 
येईल . 


." 


बुलडाणा : 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ . 


डॉ . निरुपमा डांगे , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १५. 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 
क्रमांक- कावि- भूसं .- थे.ख-निमगांववायाळ- मंअ-१९४१-२०१८ . - 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-२०१३-१४, मौजे निमगांव वायाळ, ता . सिंदखेडराजा, जि . बुलडाणा या खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या निमगांव वायाळ 
उपसा सिंचन योजनेच्या थेट लघुपाटाच्या कामासाठीच्या भूसंपादन प्रकरणामध्ये कास्तकारांचा विरोध असल्यामुळे कार्यकारी अभियंता, खडकपूर्णा 
प्रकल्प विभाग , देऊळगावराजा यांनी सदर प्रकरणास ६ महिने मुदतवाढ देणेबाबत लेखी विनंती केल्यानुसार मा. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा ह्यांनी त्यांचे 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक कावि - प्रअभूसं -कक्ष ७:२- कावि -१४३०-२०१८ , दिनांक १७ मे २०१८ अन्वये असे आदेशित केले आहे की , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम २५ नुसार ज्या कालवधीत निवाडा 
देण्यात येईल तो कालावधी नेमून दिला आहे . त्यात असलेल्या तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी कलम १९ अन्वये घोषणा केल्याच्या तारखेपासून १२ 
महिन्यांच्या कालावधीत निवाडा देईल आणि जर त्या कालावधीत निवाडा देण्यात आला नाही तर जमीन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द होईल . 

परंतु , त्याचे समर्थन करणारी परिस्थीती अस्तित्वात असेल तर समुचित शासनाला १२ महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल . 

परंतु आणखी असे की , कालावधी वाढवण्याचा असा कोणताही निर्णय लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात येईल आणि तो अधिसूचित करण्यात येईल 
आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात येईल , अशी तरतूद आहे. 

त्यानुसार भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ यातील कलम 
२५ नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-२०१३-१४, मौजे निमगांव वायाळ , ता . सिंदखेडराजा , जि . बुलडाणा या प्रकरणात निवाडा देण्यात 
मा . जिल्हाधिकारी, बुलडाणा ह्यांनी त्यांचेकार्यालयीन आदेश क्रमांक कावि-प्रअभूसं - कक्ष ७:२- कावि - ४१४७- सी -२०१८ , दिनांक १५-११-२०१८ अन्वये 
पुनश्च ०६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. यापुढे या प्रकरणात मुदतवाढ अनुज्ञेय असणार नाही , असे आदेशित केलेले आहे. 

करिता अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 


९ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १६ . 

क्रमांक -कावि - भूसं.- थे.ख -विझोरा -मंइ- अ-१९५०-२०१८ . - 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८२-२०१२-१३, मौजे विझोरा , ता . सिंदखेडराजा , जि . बुलडाणा या खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या निमगांव वायाळ उपसा 
सिंचन योजनेवरील थेट लघुपाटाच्या कामासाठीच्या भूसंपादन प्रकरणामध्ये कास्तकारांचा विरोध असल्यामुळे कार्यकारी अभियंता , खडकपुर्णा प्रकल्प 
विभाग , देऊळगांवराजा यांनी सदर प्रकरणास ६ महिने मुदतवाढ देणेबाबत लेखी विनंती केल्यानुसार मा . जिल्हाधिकारी , बुलडाणा ह्यांनी त्यांचे 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक कावि -प्रअभूसं -कक्ष ७: २- कावि-१४२९ -२०१८ , दिनांक १७ मे २०१८ अन्वये असे आदेशित केले आहे की , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम २५ नुसार ज्या कालवधीत निवाडा 
देण्यात येईल तो कालावधी नेमून दिला आहे . त्यात असलेल्या तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी कलम १९ अन्वये घोषणा केल्याच्या तारखेपासून १२ 
महिन्यांच्या कालावधीत निवाडा देईल आणि जर त्या कालावधीत निवाडा देण्यात आला नाही तर जमीन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द होईल . 

परंतु ,त्याचे समर्थन करणारी परिस्थीती अस्तित्वात असेल तर समुचित शासनाला १२ महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल . 

परंतु आणखी असे की , कालावधी वाढवण्याचा असा कोणताही निर्णय लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात येईल आणि तो अधिसूचित करण्यात येईल 
आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात येईल , अशी तरतूद आहे . 

त्यानुसार भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ यातील कलम 
२५ नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८२-२०१२-१३ , मौजे विझोरा , ता . सिंदखेडराजा, जि . बुलडाणा या प्रकरणात निवाडा देण्यात मा . जिल्हाधिकारी , 
बुलडाणा ह्यांनी त्यांचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक कावि-प्रअभूसं - कक्ष ७: २- कावि- ४१४७- बी -२०१८ , दिनांक १५-११-२०१८ अन्वये पुनश्च : ०६ 
महिन्याची मुदतवाढ देण्यात येत आहे . यापुढे या प्रकरणात मुदतवाढ अनुज्ञेय असणार नाही , असे आदेशित केलेले आहे. 

करिता अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १७ . 

क्रमांक - कावि - भूसं .- थे.ख - देऊळगांव मही- मंअ-१९ ५ ९ -२०१८ . - 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७५-२०१२-१३, मौजे देऊळगांव मही, ता . देऊळगांवराजा, जि . बुलडाणा या खडकपूर्णा प्रकल्पासाठी डाव्या मुख्य 
कालव्यावरील नारायणखेड लघुकालवा क्र . १ चे कामासाठीच्या भूसंपादन प्रकरणामध्ये कास्तकारांचा विरोध असल्यामुळे कार्यकारी अभियंता , 
खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग, देऊळगावराजा यांनी सदर प्रकरणास ६ महिने मुदतवाढ देणेबाबत लेखी विनंती केल्यानुसार मा . जिल्हाधिकारी, बुलडाणा 
ह्यांनी त्यांचेकार्यालयीन आदेश क्रमांक कावि-प्रअभूसं - कक्ष ७: २- कावि-१४३१-२०१८ , दिनांक १७ मे २०१८ अन्वये असे आदेशित केले आहे की , भूमि 
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम २५ नुसार ज्या कालवधीत 
निवाडा देण्यात येईल तो कालावधी नेमून दिला आहे. त्यात असलेल्या तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी कलम १९ अन्वये घोषणा केल्याच्या तारखेपासुन 
१२ महिन्यांच्या कालावधीत निवाडा देईल आणि जर त्या कालावधीत निवाडा देण्यात आला नाही तर जमीन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द होईल . 


परंतु,त्याचे समर्थन करणारी परिस्थीती अस्तित्वात असेल तर समुचित शासनाला १२ महिन्याच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल . 

परंतु आणखी असे की , कालावधी वाढवण्याचा असा कोणताही निर्णय लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात येईल आणि तो अधिसूचित करण्यात येईल 
आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात येईल , अशी तरतूद आहे . 

त्यानुसार भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ यातील 
कलम २५ नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७५-२०१२-१३ , मौजे देऊळगांव मही, ता . देऊळगांवराजा, जि . बुलडाणा या प्रकरणात निवाडा देण्यात 
मा . जिल्हाधिकारी, बुलडाणा ह्यांनी त्यांचेकार्यालयीन आदेश क्रमांक कावि - प्रअभूसं - कक्ष ७:२- कावि -४१४७-ए-२०१८, दिनांक १५-११-२०१८ अन्वये 
पुनश्च : ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे . यापुढे या प्रकरणात मुदतवाढ अनुज्ञेय असणार नाही , असे आदेशित केलेले आहे . 

करिता अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


सिंदखेडराजा : 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ . 


विवेक विठ्ठल काळे, 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, सिंदखेडराजा. 


अ .- एक-३ ( १८ ९ ४) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १०-१६ , २०१९ /पौष २०-२६ , शके १९ ४० 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १८ . 


तहसीलदार , यांजकडून 


नोटीस 


क्रमांक - क.लि.प्रस्तु- १- कावि- १३७०-२०१८ . - 

सर्वत्र लोकांना याद्वारे कळविण्यात येते की , ज्याअर्थी, आवेदक आर.सी.सी.पी.एल.प्रा.लि. (रिलायन्स सिमेंट कंपनी , प्रा.लि ), मुकुटबन , ता . 
झरीजामणी, जि . यवतमाळ यांनी मौजा मुकुटबन ते अडेगाव येथील पांदण रस्ताला पर्यायी मार्ग देणेबाबत या कार्यालयास अर्ज केलेला आहे . मौजा 
मुकुटबन 

ते अडेगाव हा पांदण रस्ता आहे. सदर पांदण रस्ता हा कंपनीमधून जातो व आजुबाजूची सर्व जमीन कंपनीने खरेदी केलेली आहे. 
चालू पांदण रस्ता उत्तरेस गट क्र . ५५, ५३, ६४, ६५, ६६ व दक्षिणेस १०५, १०६ , १०७, ११४, ११५ च्या बाजूने असून तो पांदण रस्ता बंद करून 
पर्यायी पांदण रस्ता ( नकाशात दाखविल्याप्रमाणे ) गट क्र . ७४, ७३ , ७१, ४८ , ४९ , ५० , ५१, ५२ व ५३ चे बाजूने (कंपनीच्या जागेतून ) नवीन पर्यायी 
रस्ता देणेबाबत या कार्यालयास अर्ज केला आहे . 


सदर 


त्याअर्थी, याबाबत कोणास काही आक्षेप वा हरकती घ्यावयाचे असल्यास त्यांनी सदर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून ९० दिवसांचे आत लेखी 
स्वरूपात कार्यालयीन दिवशी कार्यालयीन वेळेत आपले आक्षेप वा हरकती दाखल कराव्यात . मुदतीनंतर आलेल्या आक्षेपाचा विचार केल्या जाणार 
नाही , याची कृपया नोंद घ्यावी. 


झरीजामणी : 
दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ . 


अश्विनी ए . जाधव , 
तहसीलदार , झरीजामणी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR 
GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI -400 004 . 


